वाचा:- 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका 
क्र.१७५/२०१८ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दि.२७ 
जून,२०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सामाजिक 
आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाच्या 
आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी 
सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जुले, २०१९ 


. सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८. महाराष्ट्र राज्य 


सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक संस्थांमधील 
जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखाळीळ ळोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) 
आरक्षण अधिनियम, २०१८. 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त 
जाती), भटक्या जमाती, विठोष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, 
२००१. 


. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी१०९७/प्र.क्र.२/९७/१६-ब, दि. २९.३.१९९७. 


४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५४८१ ए/२०१८ /१६-ब, 


दि. ५.१२.२०१८ व शासन शुध्दीपत्रक दि. १९.१२.२०१८. 


, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दि. १२.०२.२०१९. 
. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१९/प्र.क्र.११८ए/२०१९/१६-ब, 


दि. १६.२.२०१९ व शासन शुध्दीपत्रक दि. १८.२.२०१९ 


. मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी दि.२७ जुन,२०१९ रोजी जनहित याचिका क्र १७५/२०१८ व इतर 


संलग्न याचिकांमध्ये दिलेला निर्णय 


. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक 


संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील Pyare foray 
पदांचे) आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम २०१९ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.७ 
दि.३ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक 


संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) 


आरक्षण अधिनियम २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६२) यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक 


आणि शौक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील 


प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि 


पदांच्या आरक्षणासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्‌नुषंगिक बाबींची तरतूद आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- 209C/H.H. 469 ए/१६-ब 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) नुसार कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा 
इतर प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, आणि 
उक्त अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा 
प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६% (सोळा टक्के) इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासह सामाजिक आणि 
शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येतील. 

जनहित याचिका क्रमांक १७५/२०१८ आणि इतर संबंधित प्रकरणे यांमध्ये, उक्त अधिनियमाच्या 
विधिग्राह्मतेला मा.मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २७ 
जून २०१९ रोजी उक्त प्रकरणांतील न्यायनिर्णय दिला आहे, त्याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या उक्त तरतूदींद्वारे 
विहित करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणाची मर्यादा वगळून उक्त अधिनियमाची विधिग्राह्मता कायम 
ठेवण्यात आली आहे. 

उक्त अधिनियमाच्या उक्त तरतूदींद्वारे विहित करण्यात आलेली उपरोक्‍त आरक्षणाच्या प्रमाणाची 
बाजू विचारात घेणारा उक्त न्यायनिर्णय, राज्य शासनाने, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), अनुच्छेद 
१५(५) आणि अनुच्छेद १६(४) अन्वये, त्यास समर्थकारी करण्याचा अधिकारांचा वापर करुन केलेली, दोन्ही 
१६% (सोळा टक्के) इतकी मर्यादा निश्चित करणे कायदेशीरद्ृष्ट्या समर्थनीय नाही, असा निर्णय देतो. महाराष्ट्र 
राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे निश्चित करण्यात आलेले प्रमाण/ मर्यादा ही परिमाण ठरविण्यायोग्य 
आधारसामग्रीवर आधारित आहे, असे मत त्यात व्यक्‍त केळे आहे. आयोगाने उक्त प्रमाण/ मर्यादा अनुक्रमे 
१२% (बारा टक्के) आणि १३% (तेरा टक्के) इतकी निश्चित केली आहे. उक्त न्यायनिर्णयात असा निष्कर्ष 
काढण्यात आला आहे की, उक्त तरतुदींद्वारे अशा प्रकारे तरतूद करण्यात आलेले १६% (सोळा Tah) 
आरक्षणाचे प्रमाण कायदेशीररित्या समर्थनीय नाही. परिणामत: मा.उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे तरतूद 
करण्यात आलेले १६% (सोळा टक्के) आरक्षण रद्दवबातळ करुन, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), 
अनुच्छेद १५(५) अन्वये १२% (बारा टक्के) हून अधिक, तसेच भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अन्वये 
१३% (तेरा टक्के) हून अधिक आरक्षण रद्द केले आहे. त्यास अनुसरून संदर्भ क्र. ८ येथील अधिनियमान्वये सन 
२०१८ आरक्षण अधिनियम क्र.६२ च्या कलम ४ (१) च्या पोट कलम ख मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे व 
राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १३% (तेरा टक्के) 
इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासह सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी निश्चित 


केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.४ ते ६ येथील शासन निर्णय व शासन शुद्धिपत्रकान्वये विहित 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SRARA- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 
करण्यात आलेली बिंदुनामावळी, एसईबीसी वर्गाच्या १३ टक्के आरक्षणासह सुधारित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे जनहित याचिका क्र.१७५/२०१८ व इतर संलग्न याचिका दाखल 
करण्यात आलेल्या याचिकांवर मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी दि.२७ जुन,२०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
तसेच संदर्भाधिन क्रं. ८ येथील अधिनियमान्वये केलेल्या सुधारणेस अनुसरुन, सामाजिक आणि शैक्षणिक 
मागास वर्ग (एसईबीसी.) (Socially and Educationally Backward Classes) (SEBC) वर्गासाठी, राज्याच्या 
लोकसेवांमधील शासकीय / निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १३ टक्के आरक्षण विहित 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार संदर्भाधिन क्र.४ ते ६ येथील शासन निर्णय व शासन शुद्धिपत्रकान्वये अन्वये 


विहित करण्यात आलेली बिंदुनामावली सुधारित करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील, अधिनियम प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच दि. ३० नोव्हेंबर 
२०१८ या दिनांकापासून शासकीय / निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरतीसंदर्भात सोबतच्या परिशिष्ट-अ 


नुसार विहित करण्यात येत असलेल्या सुधारित बिंदुनामावळीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३. सरळसेवेद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्‍्त्यांबाबत, वरील प्रमाणे बिंदुनामावळीचा अवलंब करताना, 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे 


४. सदर शासन निर्णय मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र.१७५/२०१८ व इतर संलग्न 
याचिकांमध्ये दि.२७.६.२०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती 


याचिका दाखल झाल्यास त्यामधील न्यायनिर्णयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, 
महानगरपालिका, नगरपालिका, शौक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, 
शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 
अधिपत्त्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू राहील. याबाबत सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/आस्थापनांना योग्य ते आदेडा निर्गमित 


करावेत. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


६. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०७०४१७२४१७०२०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


int of Maharashtra, ou=General 
lepartment, postalCode=400032, 


(6b23c34fddbfesfef6189c08328deSéaf131fa 


2. 
cf1436, 
Wa mM a n Ka r ate serialNumber=9395c596b57a69fe04109b8c8191e7389cff5e 
da3facl6c6f8263be7fbbd319d, cn=Tikaram Waman Karpate 
Date: 2019.07.08 13:29:43 -05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 

) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 

) मा. विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 

) 

) 

) 

) 


AD 


CS 0८ ww 


षु 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय(विधानसभा) 

प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय(विधानपरिषद) 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 

सचिव,राज्य माहिती आयोग, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 


Nn S&S mM 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


-O 
9८ 


१५६ 


—O 
yaa) 


१७ 
q¢ 
ab 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


A) AD 
८८) {e) 
० य याट यल र... डी क यीन न टल दल आ. कवी 0. क दळ... ळी . पल. वट र 0 a 


२७ 
२८ 
२९ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


३० महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

३१ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३३) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

३४) सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखाळील सर्व विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत,त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून 
कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३५ ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३६) सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य, 

30) निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


परिशिष्ट - अ 
सरळसेवा १०० बिंदूनामावली 
बिंदु क्र.| प्रवर्ग बिंदु क्र प्रवर्ग बिंदुक्र प्रवर्ग 

| १ | अनुसूचित जाती ३५ | इतर मागास वर्ग ६९ | इतर मागास वर्ग 

२ | अनुसूचित जमाती ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | wo | खुला 

३ | विमुक्त जाती (ओ ३७ | अनुसूचित जाती ७१ | अनुसूचित जमाती 

४ | भटक्या जमाती (बो ३८ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ७२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
५ | इतर मागास वर्ग ३९ | इतर मागास वर्ग ७३ | अनुसूचित जाती 

६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ४० | खुला ७४ | खुला 

७ । भटक्या जमाती (क) ४१ | विमुक्त जाती (अ) ७५ | इतर मागास वर्ग 

८ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ४२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 

९ | इतर मागास वर्ग ४३ । अनुसूचित जाती ७७ | भटक्या जमाती (ड) 

| १० | खुला ४४ | खुला ७८ | खुला 

| ११ | भटक्या जमाती (ड) ४५ | इतर मागास वर्ग ७९ | इतर मागास वर्ग 

१२ | अनुसूचित जाती ४६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ८० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
१३ | खुला ४७ | भटक्या जमाती (ब) ८१ | अनुसूचित जाती 

१४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ४८ | खुला ८२ | खुला 

१५ | विशेष मागास प्रवर्ग ४९ | इतर मागास वर्ग ८३ | विमुक्त जाती (अ) 

१६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक yo | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग । ८४ | खुला 

१७ | इतर मागास वर्ग ५१ | अनुसूचित जाती ८५ | इतर मागास वर्ग 

१८ | खुला ५२ | खुला ८६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 

१९ | इतर मागास वर्ग ५३ | अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 

२० | खुला ५४ | खुला ८८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२१ | अनुसूचित जाती ५५ | इतर मागास वर्ग ८९ | इतर मागास वर्ग 

२२ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ५६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक ९० | खुला 

२३ | अनुसूचित जमाती ५७ | भटक्या जमाती (क) ९१ | अनुसूचित जाती 

२४ | खुला ५८ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग ९२ | खुला 

२५ | इतर मागास वर्ग ५९ | इतर मागास वर्ग ९३ | अनुसूचित जमाती 

२६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ६० | खुला ९४ | खुला 

२७ | अनुसूचित जाती ६१ | अनुसूचित जाती ९५ | इतर मागासवर्ग 
२८ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ६२ | खुला ९६ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग 
२९ | इतर मागास वर्ग ६३ | अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जाती 

३० | खुला ६४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९८ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 

३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ | इतर मागास वर्ग ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) 

३२ | खुला ६६ | खुला | १०० | खुला 

३३ | अनुसूचित जमाती ६७ | अनुसूचित जाती 

३४ | खुला ६८ | आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु 
अक्र | wat आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
टक्केवारी 
| अनुसूचित जाती १३% १, १२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, ९१, ९७ 
२ | अनुसूचित जमाती ७% २, २३, ३३, ५३, ६३, ७१, ९३ 
३ | विमुक्त जाती (ओ ३% ३, ४१, ८३, 
४ भटक्या जमाती (ब) २.५% ७४७ ४७ 
५ । भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 
६ । भटक्या जमाती (डो २% ११, ७७ 
७ विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 
८ इतर मागास प्रवर्ग १९% ५, ९, १७, १९, २५, २९, ३५, ३९, ४५, ४९, ५५, ५९, ६५, 
६९, ७५, ७९, ८५, ८९, ९५ 
९ | सामाजिक आणि शौक्षणिक १३% ६,१४,२२,२८,३६,४२,५०,५८, ६४,७२,८०,८८,९६ 
मागास वर्ग 
=| आर्थिकदृष्टया दुर्बल १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 
घटक 
| खुला २५% १०,१३,१८,२०,२४,३०,३२,३४,४०,४४,४८,५२,५४, 


६०, ६२,६६,७०,७४,७८,८२,८४,९०,९२,९४,१००. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


परिशिष्ट -ब 
बिंदुनामावलीचा वापर करण्यासंबंधीच्या सूचना. 


१. सरळसेवा भरतीच्या पदांसंदर्भात राज्यातील सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी.) करिता 
विहीत केलेल्या १३ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीस अनुसरुन सुधारित बिंदुनामावळी तयार करताना या 
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार विहित केलेली १०० बिंदुनामावळी वापरण्यात यावी. 

२. शासन शुध्दीपत्रक दि.१९.१२.२०१८ सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क ऐवजी सामाजिक आणि शौक्षणिक 
मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता येणाऱ्या १३ टक्के आरक्षणानुसार येणा-या पदांची गणना खालील 
TRUS करावी. 


उदा. एखाद्या संवर्गात सरळेसेवेच्या कोट्यातील मंजूर पदसंख्या १५० आहे. दि.३०.११.२०१८ पर्यंत या 
संवर्गात ९७ पदे कार्यरत असुन ५३ पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे गृहित धरल्यास त्या संवर्गाचा 
प्रवर्गनिहाय तपशील खालील प्रमाणे राहील- 


पढत क्यात जता 
eet tes [slo 


दि ३०.११.२०१८ 93 
रोजी भरावयाची 
पदे 


दि.०१.१२.२०१८ ते 
दि. ३१.१२.२०१९ या 
कालावधीतील 


संभाव्य भरावयाची 
पदे 


१. i | 


पहिल्या भरती वर्षात | एसईबीसी करिता पहिल्या भरती वर्षात | भरती प्रक्रियेअंती  एसईंबीसी वर्गाची 
एकूण भरावयाची पदे | एकूण भरावयाच्या पदांच्या १३ | प्रत्यक्ष भरलेली व कार्यरत पदे 
टक्केनुसार येणारी पदे 


८२ 90.88 ee 
पुर्णाकात ११ पदे 


वरिल उदाहरणात एकूण ८२ पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत.त्यावरून एसईबीसी वर्गाकरिता १३ टक्के 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


आरक्षणानुसार पदे निश्चित करताना खाली दिलेल्या उदाहरणानुसार कार्यवाही करावी. 
भरती वर्ष-१ 
(दि.१.१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९) 
पहिल्या भरती वर्षात एसईबीसी करिता ११ पदे उपलब्ध होतील 


वि.जा.अ | भ.ज.ब | भ.ज.क [ass Peary. | इ.मा.व.| एसईबीसी | ईडब्ल्यूएस| अराखीव | एकूण 


एकूण १५ | ७ ३ २ a ३३ ८ ८ | ८२ 
भरावयाची पदे 


भरती वर्ष-२ 


(दि.१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२०) 


दुस-या भरती वर्षात भरण्यासाठी ४५ पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वर्गाच्या व ईडब्ल्यूरस करिता 
आरक्षणाची गणना खालीलप्रमाणे करावी- 


पहिल्या भरती वर्षातील | एसईइंबीसी करिता एकूण | दुस-या भरती वर्षात | भरती प्रक्रियेअंती 
एकूण भरती केलेली पदे + | भरती करावयाच्या पदांच्या | एसईबीसी वर्गासाठी | एसईबीसी वर्गाची प्रत्यक्ष 
दुस-या भरती वर्षातील | १३ टक्केनुसार येणारी पदे | उपलब्ध पदे भरलेली व कार्यरत पदे 
भरावयाची पदे 
ह. ______| २ ३ ४ 
८२--४५5१२७ १२७ रिक्‍त पदांच्या १३ | स्तंभ २ प्रमाणे उपलब्ध पदे | ६ 
THH= १६.५१ - पहिल्या भरती वर्षात 
पुर्णाकात १७ पदे most व कार्यरत 
एसईबीसीची पदे 
१७-११--६ 


दुस-या भरती वर्षात एसईबीसी करिता ६ पदे उपलब्ध होतील 


| ,जा. | अ.ज. | वि.जा.अ | भ.ज.ब | भ.ज.क | भ.ज.ड वि.मा.प्र. | इ.मा.व.| एसईबीसी | इंडब्ल्यूरथ| अराखीव | एकूण 
क्र १३% १०% १००% 


१ | पहिल्या भरती १५ 9 3 2 3 23 ८ ८ ८२ 
वर्षात भरलेली पदे 


a Pye १ 
वर्षात भरावयाची 
पदे 

|... | A | १२७ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


भरती वर्ष-३ 
(दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ 
तिस-या भरती वर्षात भरण्यासाठी २३ पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वर्गाच्या व SST घटकासाठी 


आरक्षणाची गणना खालीलप्रमाणे करावी- 


पहिल्या व दुस-या भरती 
वर्षातील एकूण भरती 
करावयाची पदे + तिस-या 
भरती वर्षातील रिक्‍त पदे 


एसईबीसी करिता एकूण 
भरती करावयाच्या पदांच्या 
१६ टक्केनुसार येणारी पदे 


भरती वर्षात 
वर्गासाठी 


तिस-या 
एसईबीसी 
उपलब्ध पदे 


भरती प्रक्रियेअंती 
एसईबीसी वर्गाची प्रत्यक्ष 
भरलेली व कार्यरत पदे 


fee 


२ 


३ 


८२--४५--२२२१५० 


१५० पदांच्या १३ Cah= 
१९.५ पदे पुर्णांकात २० पदे 


स्तंभ २ प्रमाणे उपलब्ध 
पदे - मागील दोन 
वर्षातील एसईबीसी ची 
कार्यरत पदे ( १ ल्या 
भरती वर्षातील -- २ -या 
भरती वर्षातील कार्यरत 
पदे) २०-१७ =3 


तिस-या भरती वर्षात एसईबीसी करिता ३ पदे उपलब्ध होतील 


दुस-या भरती 
वर्षात भरावयाची 


तिस-या भरती 
वर्षात भरावयाची 


१००% 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/१६-ब 


वरिळप्रमाणे आरक्षण गणनेची कार्यवाही जोपर्यंत सामाजिक व शौक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाकरीता 
(एसईबीसी) संवर्गातील मंजूर पदसंख्येच्या सरळसेवेच्या कोट्याच्या १३ टक्के आरक्षणानुसार पुर्ण आरक्षित 
पदे म्हणजेच २० पदे उपलब्ध होत नाहीत,तोपर्यंत चाळू ठेवावी. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास 
(एसईबीसी) वर्गासाठी १३ टक्के आरक्षणानुसार पुर्ण आरक्षित पदे उपलब्ध झाल्यानंतर मात्र प्रत्येक प्रवर्गनिहाय 
अनुज्ञेय टक्केवारीनुसार त्या-त्या प्रवर्गाची पदे भरण्यात यावीत. 


१) वरिळप्रमाणे आरक्षणाची गणना करतेवेळेस उर्वरित मागास प्रवर्गाच्या (अजा, अज, विजा-भज, 
विमाप्र व इमाव) आरक्षणास बाधा न आणता करावी. 


२) पद भरती केलेल्या एसईबीसी उमेदवारांची बिंदुनामावलीत बिंदु क्रमांक ६पासून नोंद प्रारंभ करून 
यानुसार त्यापुढे सदर वर्गासाठीच्या बिंदुंवर नोंद करावी. 


3) सुधारित बिंदुनामावळी तयार करताना सध्या संवर्गातील मंजूर पदसंख्येच्या सरळसेवा कोटयातील 
पदसंख्या लक्षात घेऊन आरक्षण बिंदु निश्चित करण्यात यावेत. भविष्यात संवर्ग संख्येत वाढ झाल्यास, 
अथवा घट झाल्यास, संबंधित वर्षाची बिंदुनामावळी तयार करताना सरळसेवा कोट्यातील पदसंख्येनुसार 
आरक्षित बिंदुंची संख्या त्या प्रमाणात जास्त अथवा कमी करण्यात यावी. 

४) सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी, त्यांच्या अधिनस्त सर्व आस्थापनांना वरील विविध संवर्गाच्या बाबतीत 
यानुसार योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सुचना द्याव्यात. प्रत्येक संवर्गाबाबत वरील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकारे कार्यवाही करण्यात आलेली आहे 
याची खातरजमा करण्यात यावी. 

५) सध्या आरक्षणासंदर्भात अस्तित्वात असलेले विविध शासन आदेश वरीलप्रमाणे सुधारण्यात आले 
असल्याचे गृहित धरण्यात यावे. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


